गृह (परिवहन) विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी विनंती बदल्या (सन २०२०) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हिडी ०८२०/प्र.क्र.१४७ (२)/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १० नोव्हेंबर २०२० 


संदर्भ:- शासन आदेश क्र. एमव्हिडी ०७२०/प्र.क्र.१३२(३)/परि-४, दिनांक१०.०८.२०२० 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम x(x) (दोन) व HSA ४(५) मधील 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खाळील THA क्र. १ मध्ये 
नमूद सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची विनंतीनुसार बदलीने त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. तसेच THAT क्र. २ 
मध्ये नमुद अधिका-यांची संदर्भाधीन दिनांक १०.०८.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
बदलीमध्ये अंशत: बदल करुन त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सुधारित 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


१) विनंती बदली 
अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
frags) 2 3 a Jae 
श्री. रोहित काटकर नांदेड कोल्हापूर 
२. | श्री. शांताराम फासे चंद्रपूर नागपूर (ग्रा) 
२) अंशत: बदल 
अ.क्र. अधिका-याचे नाव संदर्भाधीन आदेशान्वये बदलीनंतरची पदस्थापना 
दिलेली पदस्थापना 
ze 2 3 Lo See 
१. | श्री. राहूल कदम अंबेजोगाई धुळे 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 

३. संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश HATH: VAS SI ०८२०/प्र.क्र.१४७ (२)/परि-४ 


सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११०१७२३८२४८२३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


॥॥ DATTATRAY HANMANT 
a, 


KADAM DATTATRAY ८: 

HANMANT pen noe 
(द.ह.कदम) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ed87cd57745¢3f72el 0d277F11e970f0aa 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM DATTATRAY 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे). 
९. 
१०. 


प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 


११.संबंधित सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
१२.निवडनस्ती (परि ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


